सन 2022-23 अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी 
इ. कर्ज,(२०४)(००)(०१) वैयक्तिक संगणक 
खरेदी sh. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५२२/प्र.क्र.१३/(१)/का. पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - २४ मार्च २०२३ 


संदर्भ :- 9) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अग्निम १०११/प्र. क्र.५०/२०११ विनियम, 
दि. ३ फेब्रुवारी २०१२ 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज (२०४)(००)(०१)- वैयक्तिक 
संगणक खरेदी अग्निमे, (9६१० १८४२) (योजनेतर/दत्तमत) या लेखाशीर्षाखालील सन २०२२-२३ या 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविलेल्या कर्मचा-यांना वैयक्तिक संगणक 
खरेदी अग्निम या प्रयोजनासाठी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” Helles रकाना क्र. ३ येथील नियंत्रक 
अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. ४,००,०००/- (एकूण रु. चार लाख फक्त) 
इतका निधी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


अटी व ard :- 


१ हा निधी, सोबत जोडलेल्या-विवरणपत्रानुसार, तसेच मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील 
नियम १३६, १३७ व १३९ च्या अधिन राहून व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अग्रिम २०११/ 
प्र.क्र.५०/२०११/विनियम, दि.३.२.२०१२ मधील सूचना आणि विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून 
अधिकारी/कर्मचारी यांस पात्र ठरवून वितरित करण्याची दक्षता नियंत्रक अधिका-यांनी घ्यावी. 


2) अधिकार्‍्यांचा/कर्मचाऱ्यांचा सेवानिवृत्तीचा दिनांक लक्षात घेऊन अधिकारी/कर्मचारी याचे 
अग्निम धन मंजुरीचे आदेश काढण्यात यावेत. 


३) सदर अग्निम अर्जदाराने त्याच कारणासाठी वापरल्याच्या प्रमाणपत्राची एक प्रत संबंधित 
कार्यालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याकडून प्राप्त करुन घेण्यात यावी. वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक दि.३.२.२०१२ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे पाळन करण्यात यावे. तसेच मुंबई वित्तीय 
नियमातील फॉर्म नं. २० मधील करारपत्र, फॉर्म 4.29 मधील गहाणखताच्या प्रती व प्रतिभूती 
बंधपत्राच्या प्रती संबंधित अधिकारी/कर्मचा-याकडून प्राप्त करुन घेऊन नियंत्रक अधिकारी यांच्या 
कार्यालयांच्या अभिलेख्यांमध्ये जतन करण्यात याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५२२/प्र.क्र.१३/(१)/का. पाच 


8) अधिकारी/कर्मचारी खरेदी करणार असलेल्या संगणकाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी 
असल्यास संगणकाच्या किंमती इतकेच अग्निम अर्जदारास मंजूर करण्यात यावे व तसे शासनास 
त्वरीत कळविण्यात यावे. तसेच जर काही कारणास्तव सदर अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल 
अथवा नाकारण्यात येत असेल तरीही शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिका-यांवर राहील याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


4) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा Fees 
यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत  जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन 
करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
या विभागाच्या कार्यासन ५ व २४ कडे रिकंसिलिएडान dieses Rove परस्पर पाठविण्यात 
यावे. तसेच प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम 
शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत झासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. सदर 
रकमेचा विनियोग झाला किंवा कसे याबाबत झासनास त्वरित कळविण्यात यावे. 


६) निर्देशिलेल्या सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त दुस-या कोणत्याही अधिका-यास/ 
कर्मचाऱ्यास परस्पर हे AR देय होणार नाही. 


७ सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन संगणकीय अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (808) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण 
अधिका-यांना करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (895) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच 
महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


८) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेलेला असल्यास, 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (BDS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील 
शासनास कळविण्यात यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या 
रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची 
पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी. 


९) ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या वैयक्तिक संगणक खरेदी 
अग्निमाबाबत त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकातील 
पृष्ठाची छायांकित प्रत शासनास सादर करावी. 


१० हा खर्च मागणी क्र. जे-५, ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (योजनेतर/दत्तमत) 
२०४ (००) (09) वैयक्तिक संगणक खरेदी करिता अग्निम (७६१० १८४ २) ५५ कर्जे व आगाऊ रकमा 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५२२/प्र.क्र.१३/(१)/का. पाच 


११) संगणक अग्रिमाची वसुली ७६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे, २०४- इतर आगाऊ 
रक्कमा (७६१० ५०४ १००) या जमा शीर्षाखाली जमा करावी. 


१२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. 
१७ एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, 
उप विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधीळ नियम क्र.१३६,१३७ व १३९ 
अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व 


वरिष्ठ विधि सल्लागार विधि व न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२७११४८२८१९१२ असा आहे. हे आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MAHENDRA DN: CN = MAHENDRA SHANTARAM PUJARI, C 
SHANTARAM २७०१ कका की काक, 


Date: 2023.03.27 11:54:59 +05'30' 


(म.शांपुजारी) 
सहपत्र :- विवरणपत्र "अ" व " ब" कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by MAHENDRA SHANTARAM 


) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपिल area), मुंबई 
) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई (२ प्रती). 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद. 

प्रमुख न्यायाधिठ, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी/ उस्मानाबाद/ औरंगाबाद/ चंद्रपुर/ 
कोल्हापूर/नांदेड/यवतमाळ 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी रत्नागिरी/ उस्मानाबाद/ औरंगाबाद/ चंद्रपुर/कोल्हापूर/ 

नांदेड/यवतमाळ 

qo) प्रबंधक (प्रशा), मुंबई उच्च न्यायाळय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 


) 
११) वित्त विभाग/अर्थसंकल्प ७ व १०, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१२) कार्यासन अधिकारी (का. २३, का.२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१३) निवड नस्ती (कार्यासन- पाच), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ” 


शासन निर्णय, क्रमांक संगअ १५२३/प्र.क्र.१३(१)/का.पाच, दि. २४ .०३.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 
(आकडे रूपयात) 
मंजूरी / नियंत्रक अधिकारी 


अ.क्र. CO Code/ 
DDO Code 


प्रमाणित करण्यात 
आलेले वैयक्‍तीक 


संगणक खरेदी 
अग्रीम 
a) २१... आति... ee ee 
ce प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश रत्नागिरी १,००,००० 


प्रमुख जिल्हान्यायाचिशञ उस्मानाबाद 


ic 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, यवतमाळ 
(एकूण चार लाख फक्त) 


जं 


MAH E N D RA Bae signed by MAHENDRA SHANTARAM 


DN: CN = MAHENDRA SHANTARAM PUJARI, C = 
SHANTARAM PUJARI ttisaaasiitaa Gu Lan anb JUDICIARY 

DEPARTMENT 

Date: 2023.03.27 11:55:38 +05'30' 


(म. शां पुजारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” 
झासन निर्णय क्रमांक संगअ १५२३/प्र.क्र.१३(१)/का.पाच, दि. २४.०३.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(आकडे रूपयात) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी 


श्री. स्वरूप श्रीराम मिरगल कनिष्ठ | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, | २०,००० | नियमानुसार 
लिपीक रत्नागिरी 


श्री. कौस्तुभ शशिकांत शिपाई । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, | २०,००० | नियमानुसार 
3. | श्री. निनाद प्रविण शिपाई । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, | २०,००० | नियमानुसार 
Pa aaa lhe त्यो 

श्री. अमोल तानाजी गोसावी । शिपाई  । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, | २०,००० | नियमानुसार 
डी 
५ | Si. प्रसाद प्रकाश कदम शिपाई । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश | २०,००० | नियमानुसार 
Ce ee ee 
६ श्री. विनोद महादेवराव भगत | शिपाई । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा । 20,000 | नियमानुसार 
मालवा १... 

श्री. सर्जराव पांडूरंग सुरवसे । शिपाई । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, २०,००० | नियमानुसार 
au 
८ 


श्री. अमोल नवनाथ घुगे शिपाई । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, | २०,००० | नियमानुसार 
उस्मानाबाद 


श्री. महेश लक्ष्मण मुळे कनिष्ठ | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिका,| २०,००० | नियमानुसार 
ee lee [ee | 

श्रीमती हिनाकौसर वरिष्ठ । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, २०,००० | नियमानुसार 
[pense ete | deme | 

श्रीमती अर्चना पांडूरंग सफाईगार | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, | २०,००० । नियमानुसार 
क | 


१२ । श्री. वसिम इकबाल परकोटे । सहायक । प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, | २०,००० | नियमानुसार 
मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद 
अधिकारी 


शेरा 


१३ 


a 


१५ 


१६ 


ra 


A 


aS 


20 


श्री. संतोष हिरालाल FSR 


श्री.प्रसाद सुरेश जेन 

श्री. सदाशिव तुळशिराम 
वाघ 

श्री.अमोल महादेव बुधाळे 
श्री. पितांबर श्रावण जनबंधु 
श्री. एम.एम. मंगनाळे 
श्री.एस.एच. चांदेकर 


श्री. सिताराम पांडुरंग शिदे 


मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद 
कनिष्ठ । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, 
लिपीक कोल्हापूर 
शिपाई । प्रमुख जिल्हा व न्यायाधीश, 

नांदेड 

कनिष्ठ | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश 
लिपीक यवतमाळ 
कनिष्ठ 
लिपीक 
विविह 


मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद 


मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा। २०,००० | नियमानुसार 
गड ह... 
ह॒ । प्रमुख न्यायाधिश, कौटुंबेक । २०,००० । नियमानुसार 


Digitally signed by MAHENDRA SHANTARAM PUJARI 
DN: CN = MAHENDRA SHANTARAM PUJARI, C = IN. 
G Ol 


MAHENDRA 


प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय) २०,००० 


प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय) २०,००० 


प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, 


नियमानुसार 


नियमानुसार 


नियमानुसार 


नियमानुसार 
नियमानुसार 
नियमानुसार 


SHANTARAM PUJARI कळना 


2023.03.27 11:55:58 +05'30' 


(4. शांपुजारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


